सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . ४९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २३ ,किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


__ भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक -अ , चार -अ , चार -ब व २४४० 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित २००१ 
असलेले नियम व आदेश . 

२४४२ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

२४६० 


भाग एक -अ ( भाग चार -अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ४४ 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


अ . क्र . 


अधिवक्त्याचे नाव 
अॅड . प्रसन्ना नारायणकुट्टी पुथनकुलम 


विधि व न्याय विभाग 


१ 


अॅड . प्रशांत गोपालराव बोराडे 


मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


अॅड . अनिकेत विजय देशमुख 


दिनांक :- १८ नोव्हेंबर, २०१७. 


२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती 
व मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


क्र . जीपीए- १४१५/ प्र . क . ४१/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता , १९०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (१ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद 
येथे सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या 
पदांवर खाली नमूद केलेल्या अधिवक्त्यांची या अधिसुचनेच्या दिनांकापासून 
पुढील एक वर्ष कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो 
दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

___ संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १ - ४९ 


२४४० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६-२२ , शके १९३९ 


२४४१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , 


HutatmaRajguru Chowk, 


Madam Cama Road , 


Madam Cama Road , 


Mantralaya,Mumbai-400032 


Mantralaya, Mumbai- 400032 


Dated : 17th November, 2017 . 


Dated : 17th November, 2017 . 


No.SPP - 2517 / 13 /C . R .05 /D -XIV :- In exercise of the 


No. SPP - 2017 / 966 /C .R . 127 /D -XIV :- In exercise of the 


powers conferred by sub -section (8 ) of the section 24 of the 


powers conferred by sub - section (8 ) of the section 24 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974 ), 


Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No . II of 1974), 


the Government of Maharashtra hereby appoints 


the Government of Maharashtra hereby appoints 


Adv. G . B . Patil, as “ Special Public Prosecutor " for 


Adv. G . B . Patil, as “ Special Public Prosecutor " for 


conducting the Session Case No.25 /2013 pending before 


conducting the Session Case No.47 /2010 pending before 


Sessions Court, Udgir, Dist. Latur , which is arising out of 


Sessions Court , Udgir, Dist. Latur, which is arising out of 


C .R . No.80 /2012 , registered at Udgir Rural Police Station , 


C .R . No.21/2010 , registered at Devni Police Station , Dist . 


Dist. Latur. 


Latur. 


2 . His appointment is strictly subject to the conditions 


2 . His appointment is strictly subject to the conditions 


of service laid down in the Maharashtra Law Officers 


of service laid down in the Maharashtra Law Officers 


(Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) 


(Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) 


Rules , 1984. 


Rules , 1984 . 


3. Lump sum fees Rs. 20 ,000 / - (Rupees Twenty 


3. Lump sum fees Rs. 15 ,000 /- (Rupees Fifteen 


Thousand Only ) as quoted by Adv. G . B . Patil, has been 


Thousand Only ) as quoted by Adv. G . B . Patil, has been 


already deposited by the applicant Shri Govind Annarao Patil 


already deposited by the applicant Smt. Kavita Ramchandra 


to the Government, vide R . B .I. Challan No. 8699 dated 


Biradar to the Government, vide R . B .I. Challan No. 8700 dated 


17 . 11 . 2017 . The amount will be paid to Adv. G . B . Patil , 


17 . 11. 2017 . The amount will be paid to Adv. G . B . Patil, 


after completion of the case . 


after completion of the case. 


4 . The Government reserves the right to revoke/modify / 


4 . The Government reserves the right to revoke/modify / 


annul the order without assigning any reasons. 


annul the order without assigning any reasons. 


By order and in the name of the Governor of 


By order and in the name of the Governor of 


Maharashtra , 


Maharashtra , 


R . V. CHAVAN , 


R . V . CHAVAN , 


Section Officer, Law & Judiciary Department. 


Section Officer, Law & Judiciary Department. 


२४४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणूका , पदोन्नती इत्यादी 


सहसंचालक नगर रचना यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ : 
क्रमांक:- क्र . प्र. छा. स./ प्रा . यो . औरंगाबाद / कलम - २०(४)/ मौ. वैजापूर , ता. वैजापूर , 
औरंगाबाद/ स . क्र . १९३( भाग ), १९४( भाग ) व १९७( भाग )/ सहसंनरऔ/१७२४ . 

ज्याअर्थी, औरंगाबाद जिल्ह्याची सुधारीत प्रादेशिक योजना ( यापुढे 
ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ), महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७) ( यापुढे 
ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे), चे कलम १५ अन्वये, 
शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस - ३००७/ ११४९ / 
प्र .क्र२८४( अ )-०७/ नवि- ३० , दि . २४ जुलै , २०१२ अन्वये मंजूर झाली असून 
ती दि . ३० ऑक्टोबर , २०१२ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे ज्यास 
“ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे .); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेतील प्रस्तावानुसार , मौ . 
वैजापुर , ता . वैजापुर, जि . औरंगाबाद येथील गट क्र . १९३( भाग ), १९४( भाग) 
व १९७ ( भाग) मधील १०.०० हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे 
संबोधले आहे. ) शेती तथा नाविकास विभागामध्ये समाविष्ट आहेत ; 

____ आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असेलल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त 
अधिनियमाचे कलम- २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 
फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम 
१५४ अन्वये शासन निर्णय क्र . टिपीएस- १८१५/ प्र.क्र . ४९ /१५/ नवि -१३ , 
दि .०६ .०५ .२०१५ व शासन निर्णय क्र .टिपीएस - १८१५ /प्र .क्र . ४९ / १५/ नवि 
१३, दि .०४ .०१.२०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत , ( यापुढे 
ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे ), व त्या अनुषंगाने 
शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठीत केली आहे; 
____ आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्राचा वापर विभाग बदलून , तो काही 
अटींच्या अधिन राहून शेती तथा ना -विकास विभागऐवजी रहिवास विभाग 
असा बदलणे आवश्यक असल्याचे " प्रस्ताव छाननी समिती ” चे मत झाले 
होते व त्यानुसार, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप कलम ( २ ) मधील 
तरतुदीनुसार , उक्त क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरीता उक्त 
प्रादेशिक योजना सुधारीत करणे आवश्यक होते . (यापुढे ज्यास “ उक्त 
फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोटकलम 
( १) अन्वये निर्णय क्र . टिपीएस -१८१५/ प्र. क्र .४९ / १५/ नवि - १३, दि .११.६.२०१५ 
नुसार कलम २०( २), कलम २०( ३) व कलम २०( ४ ) खालील अधिकार 
विभागीय सहसंचालक , नगर रचना, यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम - २० चे पोट - कलम 
( ३ ) च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , 
औरंगाबाद यांनी सूचना क्र .प्र . छा . स ./ प्रा . यो . औरंगाबाद / कलम - २०( ३ )/ मौ . 
वैजापूर , ता. वैजापूर/ स. क्र . १९३( भाग ),१९४( भाग ) व १९७( भाग)/ सहसंनरऔ/ 
२१७७, दि . १२. ०८ . २०१६ अन्वये नागरीकांच्या हरकती / सुचना 
मागविण्यासाठी नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक औरंगाबाद 
विभागीय पुरवणी दि . २५/ ८ / २०१६ रोजी पृष्ठ क्र . १४९८ ते १५०० वर 
प्रसिध्द केली आहे व उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधीतांकडून 
विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरीता 
व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , 
नगर रचना , शाखा औरंगाबाद यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
आले होते . ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधले आहे.); 


आणि ज्याअर्थी, आता उक्त कलम -२०(३ ) च्या सूचनेच्या अनुषंगाने 
उक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना , औरंगाबाद शाखा 
यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे 
सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकरणी प्रस्ताव छाननी समितीची बैठक 
दि . ०७. १० .२०१६ रोजी झालेली असून , त्यात सहायक संचालक , नगर 
रचना, औरंगाबाद शाखा यांचेकडून अभिप्राय प्राप्त झाले नंतर तसेच 
कलम -२०( ३ ) ची अधिसचना स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले बाबतची 
देयकाची रक्कम संबंधितांकडून शासकीय कोषागारात भरणा केल्यानंतर 
व सदर फेरबदलाच्या अनुषंगाने नियमानुसार प्रिमियमची रक्कम भरणा 
करणेची पूर्तता झालेनंतर सदस्य सचिव यांनी कलम २०( ४) अन्वयेची 
अंतिम अधिसूचना निर्गमित करणेची कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्याचा 
निर्णय प्रस्ताव छाननी समितीने घेतला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक , नगर रचना, औरंगाबाद 
शाखा यांचे अभिप्राय पत्र क्र .२२७१, दि . २२.११. २०१६ अन्वये प्राप्त झाला 
आहे . तसेच अर्जदार यांनी वृत्तपत्र प्रसिध्दी बाबतची रक्कम व जमीन 
वापर बदलाचे अनुषंगाने अधिमूल्याची रक्कम शासकीय कोषागारात भरणा 
केली आहे . 

आता, त्याअर्थी याबाबतीत शासनाने दि . ११ .०६ .२०१५ चे 
अधिसूचनेन्वये प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २० पोट कलम ( ४) अन्वये सहसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद उक्त फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे . व 
त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजूरीची दि . २४/ ७/ २०१२ ची अधिसूचना 
सुधारीत करण्यात येत आहे . 

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या 
फेरबदलाच्या अनुसूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 

नोंद 
औरंगाबाद मंजूर सुधारीत प्रादेशिक योजनेतील मौ . वैजापूर , 
ता. वैजापूर , औरंगाबाद येथील गट क्र . १९३( भाग ), १९४( भाग) व १९७ 
( भाग ) या मधील क्षेत्राचा वापर सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसार 
खालील अटींच्या अधिन राहून , शेती तथा नाविकास विभागा ऐवजी 
रहिवास विभाग असा बदलण्यात येत आहे . 

___ अट क्र . १ - उक्त क्षेत्राच्या विकासाच्या वेळी मंजूर औरंगाबाद 
प्रादेशिक योजना करीता लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली 
नुसार सोडाव्या लागणाऱ्या संवैधानिक १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त, १० % 
सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक आहे . तसेच या सुविधा क्षेत्रामध्ये 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद सुचवतील त्याप्रमाणे संबंधित जमिन मालकाने / 
विकासकाने सुविधांचे विकसन / बांधकाम करावे . 

अट क्र . २ - उक्त क्षेत्राचे विकसन करताना , मंजूर प्रादेशिक 
योजना , औरंगाबाद करीता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण 
नियमावलीतील तरतुदीनुसार सोडावयाच्या १० % सुविधा क्षेत्रा व्यतिरीक्त 
४००० चौ . मी . क्षेत्राचे प्राथमिक शाळा व क्रिडांगण व २००० चौ . मी . क्षेत्राचे 
दुकान केंद्र या सार्वजनिक सुविधा रस्त्याच्या सुयोग्य जाळयासहीत ठेवणे 
बंधनकारक राहील . 

अट क्र . ३ - उक्त क्षेत्रामधून नैसर्गिक जलप्रवाह ( नाला) जात 
असल्यास त्यासाठी नाला ट्रेनिंग करणे जमीनमालक / विकासक यांना 
बंधनकारक राहील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


२४४३ 


अट क्र . ४ - उक्त क्षेत्रासाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणी 
पुरवठा तसेच मलनिःसारण, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया 
प्रकल्प , पोहच रस्ता इ . पायाभूत सुविधा जागा मालक / विकासकांनी 
स्वखर्चाने उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील . 

अट क्र . ५ - उक्त क्षेत्रात Rainwater Harvesting तसेच Water 
Recycling पाण्याचा पुनर्वापर अशा स्वरुपाच्या संकलपना जमिनीचेविकसन 
करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील. 

___ अट क्र . ६ - उक्त क्षेत्राचा विकास करतेवेळी अर्जदार यांनी 
पर्यावरणचे सवर्धनाच्या दष्टिकोनातन स्थानिक तसेच देशीय प्रजातींची 


योग्य विहीत प्रमाणात वृक्ष लागवड करणे व त्यांची जोपासना करणे 
आवश्यक राहील . 

अट क्र . ७ - उक्त क्षेत्रातील जागेमध्ये भविष्यात बांधकाम 
परवानगीसाठी कार्यकारी आभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( पश्चिम ), 
औरंगाबाद यांचेकडील दि . १९ .०१ .२०१६ रोजीचे पत्र क्र . ४८३ अन्वये 
नमूद अटीचे पालन करणे आवश्यक राहील . 

अट क्र . ८ - उक्त क्षेत्रात जर अभिन्यासात भुखंड पाडून विक्री करणे 
प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधने 
राहतील . जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद , यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे . 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


DF|| 


क । अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 

सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


ड . । 


१०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


अभिन्यासात समूह गृह बांधणी योजना विकास करावयाची असल्यास 

१ ) जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद . 
अपेक्षित सुविधांचा विकास व त्यातील गाळयांच्या विक्रीवर , वरील 

२) सहायक संचालक , नगर रचना, औरंगाबाद शाखा , औरंगाबाद 
टप्प्यांप्रमाणेच बंधन लागू राहील . त्याचप्रमाणे सर्व मूलभूत सुविधा 

___ सदर फेरबदलाची अधिसूचना www. dtp. maharashtra. gov.in या 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद सुचवितील त्याप्रमाणे विकसित झाल्याशिवाय 

संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 
भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास 

न . रा . कावळे , 
रेखांकन मंजूरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

सदस्य सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती , 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 

तथा 
खालील कार्यालयात कामाकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 

सहसंचालक , नगर रचना , 
राहील . 

औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


By Joint Director of Town Planning 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 


No. P. S . C ./ R . P . A ’bad / Section - 20 (4 )/ Mauze Vaijapur, 
Ta. Vaijapur/ Dist. Aurangabad/ S . No. 193 ( p), 194( p) & 197 
( p )/JDTP- A bad/ 1724, Dt. 22 November, 2017 . 


Whereas, the Revised Regional Plan of Aurangabad 
District (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ” ) 
has been sanctioned by the Goverment vide Urban 
Development Department s Notification No. TPS- 3007/1149/ 
CR -284 ( A )/07/UD -30 , dated 24th July, 2012 under section 
15 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
(Maha. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said 
Act” ) and has come into force with effect from the 30th 
October, 2012 ; 


And whereas , the Government vide Resolution No. 
TPS - 1815 / C . R. 49 / 15 / UD - 13, Dt. 06. 05 . 2015 and Resolution 

No . TPS - 1815 / C . R. 49 /15 / UD - 13, Dt. 04. 01. 2016 ( hereinafter 
referred to as “ the said Government Resolution ” ) has issued 
the directives under section 154 of the said Act, regarding 
the procedure to be followed under section 20 of the said Act, 
for making changes in the use of land in the areas of sanctioned 
Regional Plans , and for that purpose constituted “ Proposal 
Scrutiny Committee” . 

And whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee” 
constituted under the said Government Resolution , was of 
the opinion that, it was necessary to change the allocation of 
the said area, from Agriculture Zone to Residential Zone , and 
accordingly it was necessary to modify the said Regional Plan 
( hereinafter referred to as “ the said modification ” ) in 
accordance with the provisions of sub -section (2 ) of section 
20 of the said Act, subject to some conditions; 


And whereas, as per the proposals of the said Regional 
Plan , the land admeasuring about 10 .00 Hect. bearing S .No . 
193 (P ), 194 (P ) & 197 (P ) of Mauza Vaijapur, Ta. Vaijapur, 
Dist. Aurangabad (hereinafter referred to as “ the said area ” ) 
are included in Agriculture Zone/No Development Zone . 


____ And whereas, as per the provision of sub section ( 1 ) of 
section 151 of the said Act, Governmnet vide Notification 

No . TPS - 1815 /CR- 49 / 15 / UD- 13, dt. 11 .06. 2015 has delegated 
the powers under section 20 ( 2), section 20 ( 3 ) & section 20( 4 ) 
of the said Act to the concerned Joint Director of Twon 
Planning. 


२४४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


of 


And whereas , in pursuant to the above , notice bearing 
No. P.S . C ./R .P. A ’ bad / Section - 20 (3 )/Mauze Vaijapur 
Ta. Vaijapur/S .No. 193 (P ), 194 (P ) & 197 (P )/JDTP - Abad /2177 , 
Dt. 12 .08 .2016 regarding the proposed said modification under 
subsection (3 ) of the said Act, was published by the Joint 
Director of Town Planning, Aurangabad Division , Aurangabad 
which appeared in the Maharashtra Govt. Gazette, part-1 
Aurangabad Division Supplement dated 25 . 08 . 2016 on page 
No.1498 to 1500 , for inviting suggestion and / or objections 
from the general public and the Assistant Director of Town 
Planning , Aurangabad Branch , Aurangabad was authorized 
as the Officer (hereinafter referred to as “ the said Officer” ) to 
hear the suggestions and/or objections and submit his report 
to the Member Secretary; 

And whereas, the said officer i.e . Assistant Director of 
Town Planning, Aurangabad Branch , Aurangabad has 
completed all the legal formalities as mentioned in notice 
published U /s 20 ( 3 ) and submitted his report to the Member 
Secretary 

And whereas, in the proposal scrutiny committee 
meeting held on Dt. 07 . 10 . 2016 the committee accorded 
approval to this proposal; after receipt of report from Assistant 
Director of Town Planning, Aurangabad Branch , vide letter 
No. 2271, dt. 22 .11.2016 and after deposition of advertisement 
fees and Zone chage premium amount from the owner into 
the Govt. Treasury, and directed member Secreatary to issue 
final notification U /s 20 (4 ) in this reagrd thereafter ; 

And whereas, as per the Zone Change Policy the owner 
has deposited the advertisement fees and also zone change 
Premium amount into the Govt. Treasury; 

Now , therefore ,in exercise of power delegated by Govt. 
vide notification Dt. 11/6 /2015 ; underk sub - section (4 ) of 
section 20 of the Act, Joint Director of town planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad here by sanctions the said 
modification and for that purpose amends the aforesaid 
Notification dated , 24th July , 2012 , as follows ; 

In the said Sanctioned Regional plan , the follwing new 
entry shall be added after the last entry of the schedule of 
Modifications. 

ENTRY 
In the Sanctioned Revised Regional Plan of Aurangabad , 
the allocation of land bearing S.No .193(P ), 194 (P ) & 197 (P ) 


ofMauza Vaijapur, Ta . Vaijapur, Dist. Aurangabad is changed 
from Agriculthure / No Development zone to Residential zone 
as shown on the plan , subject to the conditions mentioned 
below : 

1) While develpoing the said area, in addition to 10 % 
statutory open Spce, 10 % area for Amenity space shall be 
provided as per the prevailling Development Control 
Regulations applicable for the Regional plan , Aurangabad . 
This amenity space shall be developed by the land owner/ 
developer, as suggested by the Collector, Aurangabad . 

2) While developing the said area , it shall be binding to 
provide and area admeasuring 4000 sq . mt. for “ Primary 
School & Play Ground ” and an area admeasuring 2000 sq .mt. 
for “ Shopping Centre ” along with the proper road network , 
in addition to 10 % amenity space required as per the prevailing 
sanctioned development control regulations applicable for the 
regional plan , Aurangabad . 

3) If any natural waterbody (Nala ) is passing through 
the said area , for that it shall be binding to the owner /developer 
to construct Nala training . 

4 ) All the necessary basic infrastructure suchas sufficient 
and potable water supply , sewerage system , solid waste 
management , waste water tratment plant, approch road etc . 
required for the development of the said area under 
modification shall be made available by the land owner/ 
developer at his own cost. 

5 ) It shall be necessary to develop the concpt like 
Rainwater Harvesting and Water Recycling while developing 
the said area . 

6 ) While developing the said area, it shall be binding 
to the owner /developer to plant local as well as indian species 
to conserve & preserve the environment. 

7) The condition mentioned by Executive Engineer, 
public works Department (west), Aurangabad in his letter 
no .483 , date 19 .01. 2016 shall be binding while developing 
the said area . 

8 ) If the said area is proposed to be developed by way 
of plotted layout, then sale of plots under such layoutshall be 
monitored by the collector, Aurangabad, in relation to 
development ofbasic amenities as per the satges given below . 


After final approval of layout 


Sale of 25 % ofthe total plots shall be permissible . 


After completion of 40 % basic Amentities 


Sale of 50 % of the total plots shallbe permissible . 


After completion of 60 % basic Amentities 


Sale of 75 % of the total plots shall be permissible . 
Sale of 90 % of the total plots shall be permissible. 


After completion of 80 % basic Amentities 


After completion of 100 % basic Amentities 


Sale of 100 % of the total plots shall be permissible. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


२४४५ 


1) The Collector, Aurangabad . 


2 ) The Assisatant Director of Town Planning , 
Aurangabad Branch, Aurangabad. 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout, 
then the stages of development of civic amenities and 
permissible sale of tenements shall be as mentioned in the 
table here in above and Occupation Certificate shall not be 
given unless civic amenities specified by the Collector, 
Aurangabad are fully developed . In case ofnon -compliance , 
Layout Approval and Non Agricultural Permission shall be 
liable to be cancelled . In case of non -compliance ; layout 
Approval and Non - Agricultural permission shall be liable to 
be cancelled ; 


This Notification shall also be available on website 
www . dtp . maharashtra . gov . in . 


N . R . Kawale , 

Member Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee 


and 


The part plan showing the above said sanctioned 
modification shallbe kept open for information ofthe general public 
during office hours on all working days at the following offices - 


Joint Director , Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad . 


अर्जदार जियाऔद्दीन शे . शमशोद्दीन रा . बिडकीन ता . 


पैठण , जि . औरंगाबाद . 


उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) यांजकडून 

जाहिर प्रगटन 


क्रमांक २०१६ / इनाम/विरासत/ कावि - ३६४ सर्वसाधारण माहितीसाठी याद्वारे 


उपविभागीय अधिकारी पैठणे-फुलंब्री , मुख्यालय औरंगाबाद यांचेकडुन 


अधिसुचित करण्यात येते की , शमशोद्दीन रहिमोद्दीन यांचेनिधन झाले असुन 


आक्षेप मागविण्याबदलचे जाहिर प्रगटन 


जियाऔद्दीन शे . शमशोद्दीन रा . बिडकीन ता . पैठण, जि . औरंगाबाद यांनी 


प्रकरण-विरासत कार्यवाही श्री . जियाऔद्दीन शे . शमशोद्दीन रा . 


त्यांची विरासत कार्यवाही होण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. तसेच हजरत 


बिडकीन , ता . पैठण , जि . औरंगाबाद . 
विषय : हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा १९५२ सुधारित १९५४ 
व नियम ( २ ) ( २) क अन्वये विरासत मंजुर करणे बाबत . 


निजामोद्दीन दर्गाबिडकीन ता . पैठण, जि . औरंगाबाद यांच्या नावे खालीलप्रमाणे 
खिदमत सेवेसाठी इनाम जमीन आहे. त्यासंबंधी या कार्यालयात हजर होऊन 


विरासतचा हक्क सांगितला आहे . 


स . न . 


गट नं . 


क्षेत्र 


गाव 


तालुका 


जिल्हा 


४ 


४६० 


८५८ 


४ . १० 


बिडकीन 
बिडकीन 


पैठण 
पैठण 


औरंगाबाद 
औरंगाबाद 


४३७ 


८१९ 


० . ७८ 


वरिल विरासत संबधी जर कोणास काही आक्षेप असेल तर त्यासंबंधी 
आक्षेपदार स्वतः अथवा वकीलामार्फत हे जाहिर प्रगटन प्रसिध्द झाल्यापासुन 
सहा आठवड्याच्या आत या कोर्टात / कार्यालयात त्यांचे हक्क संबधिचे 


पुराव्यासह हजर राहावे, नसता या विरासत कार्यवाहीची सुनावणी करण्यात 
येऊन नियमाप्रमाणे कायदेशीररित्या निर्णय घेण्यात येईल . कृपया याची 


सर्वसंबंधितांनी नोंद घ्यावी . 


औरंगाबाद २८ डिसेंबर , २०१७ 


उपविभागीय अधिकारी तथा 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) 

पैठण -फुलंब्री, 


मुख्यालय औरंगाबाद 


२४४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


६ 


विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी ,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- मोराळा ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
२३ / अ 

० -६१ 
२३/ अ 

० - ६१ 
२४/ आ 

० - २० 
२४/ आ 

० - १८ 
२४ / आ 

० - २० 
२४ / आ 

० - २० 
२४/ आ 

० - २० 
२४/ आ 

० - २० 
२८ / अ 

० - ३७ 
१० २८ / अ 

० -३७ 
२८ / अ 

० -३७ 
२८ / अ 

० - ३७ 
२८ / अ 

० -३७ 


२८ / अ 


० - १९ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र . २०१७/ एलएनक्यु/सिआर/ ०९ / २०१७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस/ ११/ २०१४ / सीआर/ ७७ / अ२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये । 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 


१५ 


० - ४० 


३० 


० - २२ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . २ मोराळा ता . आष्टी, जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :- पाझर तलाव , ता . आष्टी, जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- मोराळा ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ . क्र . 


स . नं ./ ग . नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र. क्र , ३/ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


२४४७ 


अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २९.११.२०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 

गणेश निहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


udh | 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

__ आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पिंपळगांव घाट , ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स .नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
१०४/ अ 

१ -०२ 
१०४ / अ 

१ -०२ 
१०४ / अ 

१ -०२ 
१०४/ अ 

१ - ०२ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . २ पिंपळगांवघाट , ता . आष्टी ,जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव , ता . आष्टी , जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- पिंपळगांवघाट , ता . आष्टी जिल्हा :- बीड 


७ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ नुसार अधिसुचना 

क्र .२०१७/ एलएनक्यु/सिआर/ १० / २०१७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस/ ११ / २०१४/ सीआर / ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


cw-० 


अ . क्र . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


स .नं ./ ग . नं . 
लागु नाही . 


२४४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र. क्र , ३/ 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २९ . ११. २०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 

गणेश निन्हाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

__ आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

___ परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वयेजिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- हाजीपुर व करंजी ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
मौजे हाजीपुर 
१ ३७/ १ 

० - २३ 
२ ३७/ १ 

० - १० 
३७/ २ 

० - ६० 
मौजे करंजी 
४३९ 

० - ६४ 
४३९ 

० - ४८ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०१ हाजीपुर ता . आष्टी, जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :- गांव तलाव , ता . आष्टी, जि .बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१७/एलएनक्यु/सिआर / ११/ २०१७ :- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११/ २०१४/ सीआर/ 
७७ / अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , डिसेबर ७- १३, २०१७ : अग्रहायण १६-२२, शके १९३९ 


२४४९ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- हाजीपुर व कंरजी ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ . क्र . 


स .नं ./ ग .नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही . 


भाव 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र. क्र ,३ / 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २९ .११.२०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 

गणेश निहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

__ आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- केळ ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग .नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
११७/ अ / १ 

० - ३२ 
११७/ अ / १ 

० - ४७ 
११७/ अ/ १ 

० - ४२ 
११७/ अ/ १ 

० - ४८ 
११७/ अ/ १ 

० - २१ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र . २०१७/ एलएनक्यु/सिआर/ १२/ २०१७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस/ ११/ २०१४/सीआर / 
७७/ १२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 


scwo 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . २ केळ ता . आष्टी, जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव , ता . आष्टी , जि . बीड 


२४५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- केळ , ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ . क्र . 


स . नं ./ ग . नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३ / 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २९ . ११. २०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 

गणेश निहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल. आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी ,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- नांदा ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
३६ 

० - ८१ 


१० 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र . २०१७/ एलएनक्यु /सिआर / १३/ २०१७:- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११ / २०१४ /सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 


. क्र . 


० - ७० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३, २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


२४५१ 


० - ५५ 


११ 


० - ५७ 


० - ४१ 


० - ४१ 


० - ४१ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . १ नांदा , ता . आष्टी, जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :- पाझर तलाव , ता . आष्टी, जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- नांदा ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ . क्र . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


स .नं ./ ग . नं . 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र . क्र , ३/ 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २९. ११ .२०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 

गणेश निहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ 

___ नुसार अधिसुचना 
क्र . २०१७/ एलएनक्यु/सिआर / १४/ २०१७ .- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११/ २०१४ /सीआर / ७७ / अ२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

__ आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

__ आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 


२४५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल. आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी ,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- वाळुज ,ता :- आष्टी जिल्हाः- बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर) 
४८७ 

० -४१ 
४८७ 

0 -८६ 
४८३ 

० - ०३ 
४८३ 

0 - ०३ 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही. 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २९ . ११. २०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 

गणेश निहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


0 - ०३ 


४८४ 


० -०५ 
0 -०५ 


४८४ 


४८४ 


0 -०५ 


४८५ 


० - १७ 


० - १६ 


१२ 


४८५ 
४८५ 


० - १६ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०३ चिखली, ता . आष्टी, जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव , ता . आष्टी, जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- वाळुज , ता . आष्टी जिल्हा :- बीड 


अ . क्र . 


स .नं ./ ग .नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र . २०१७ / एलएनक्यु/सिआर/ १५/ २०१७:- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११/ २०१४/ सीआर / ७७ / अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र .३/ 
अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


२४५३ 


उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - शिराळ ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स .नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
१७२ 

० - ३० 
१७२ 

० - २५ 
१७२ 

० - १५ 
१७२ 

० - १५ 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३ / 
अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २९ .११.२०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 

गणेश निहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


अ . क्र . 


scw0 


१७२ 


० - १५ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . २ शिराळ ता . आष्टी,जि .बीड 
प्रकल्पाचेविवरण :- पाझर तलाव , ता . आष्टी , जि .बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- शिराळ ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


१३ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र . २०१७/ एलएनक्यु/सिआर/ १६/ २०१७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११/ २०१४/ सीआर / ७७/ अ२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

__ त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 


अ . क्र . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


स .नं ./ग .नं . 
लागु नाही . 


२४५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


२१७ 


२१७ 


२१७ 


० - ३३ 
० - २० 
० -२० 
० - २२ 
० - २१ 
० - १० 


२१७ 


२१७ 


२१७ 


१९६ 


0 -०६ 


० - १० 


१९६ 

० -०६ 
१९७ 

० - २४ 
१९७ 
२३६ 

० - २० 
२३६ 

० - ५३ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . २ वाळुज ता . आष्टी ,जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव , ता . आष्टी , जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- वाळुज , ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ . क्र . 


स .नं ./ ग .नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

__ त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वयेजिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- वाळूज ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ .क्र . स .नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
१९८ 

० - २८ 
२०० 

० - ३६ 
२०१ 

० - ५० 
० -२६ 

० -०९ 
२०३ 

० - २१ 
० - ५२ 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र .क्र .३ / 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 

रणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 


२०२ 


२०३ 


३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


२१८ 


२१८ 


० - ६० 


लागू नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


२४५५ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


दिनांक : २९ .११. २०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


गणेश निहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


१४ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वयेजिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट १ 


क्र .२०१७/एलएनक्यु/सिआर/ १७ / २०१७ .- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


अ . क्र . 


o 


r 


m 


० - ५५ 


o 


जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- कानडी ब्रु ता :- आष्टी जिल्हा :- बीड 
स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
३८ / १ 

० - ५३ 
३८ / १ 

० - ४२ 
३८ / १ 

० - ६५ 
३८ / २ 
३८ / २ 

० - ४५ 
३८ / २ 

० - ५६ 
३८/ ३ 

० - ३० 

० - १३ 
३८ / ३ 

० - १४ 
३८ / ३ 

0 - ०८ 
३८/ ३ 

० - २० 


o 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


o 


o 


३८/ ३ 


o 


o 


o 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०३ कानडी ब्रु ता . आष्टी, जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव , ता . आष्टी , जि . बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 


२४५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- कानडी बु ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


अ . क्र . 

स .नं ./ग.नं . क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही . 

परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र .क्र ,३/ 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

___ सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासन ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २९ .११. २०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 

गणेश निन्हाळी 
उपविभागीय अधिकारी . 

पाटोदा 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


|| सकाच 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 


Udl 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


१५ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 


क्र .२०१७/ एलएनक्यु/सिआर/ १८/ २०१७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११ / २०१४/ सीआर /७७/ १२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


२४५७ 


यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव :- देऊळगांव घाट , ता :- आष्टी जिल्हा :- बीड 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 


अ . क्र . 


स .नं ./ ग .नं . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


० - ५२ 


३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


० - ५२ 


० - ५२ 


0 - ०८ 


लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


० - ५३ 


० - २९ 


० - २९ 


० - २९ 


दिनांक : २९ . ११.२०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 


० - २१ 
० - २१ 


० -२१ 


गणेशनिहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


० - १४ 


० - १४ 


० - १४ 


१६ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :-पाझर तलाव क्र . ०३ देऊळगांवघाट , ता . आष्टी, जि . बीड 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव , ता . आष्टी, जि .बीड 


सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 


(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- देऊळगांवघाट ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ . क्र . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


स .नं ./ ग .नं . 
लागु नाही. 

परिशिष्ट ४ 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१७/ एलएनक्यु /सिआर / २०/ २०१७ .- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस/ ११/ २०१४ /सीआर/ ७७ / अ२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


अनुसूची- चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ /प्र .क्र .३ / 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


२४५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / 
अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


___ त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


दिनांक : २९ .११. २०१७ 
ठिकाण : पाटोदा 


गणेश निहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


१७ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- वाकी ता :- आष्टी जिल्हा :- बीड 
स . नं ./ ग . नं . 

क्षेत्र ( हे. आर ) 

० - ५८ 


अ . क्र . 


०९ 


० - ५५ 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०१ वाकी ता . आष्टी, जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव , ता . आष्टी , जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र . २०१७/ एलएनक्यु/सिआर/ २१ / २०१७ :- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११ / २०१४/ सीआर / ७७ / अ२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

__ त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 

गावाचे नांव :- वाकी ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . 

स .नं ./ ग . नं . क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही . 

परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


२४५९ 


परिशिष्ट २ 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०३ मोराळा ता . आष्टी, जि .बीड 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव , ता . आष्टी , जि .बीड 


सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 


( , आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- मोराळा ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 

स .नं ./ग .नं . क्षेत्र ( हे . आर ) 


अ . क्र . 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र , ३/ 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट १ 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही. 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


अ . क्र . 


जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- मोराळा ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 

स .नं ./ ग .नं . क्षेत्र ( हे . आर ) 
३७/ अ 

१ - १० 
३७ / अ 

१ - १० 
० - ३० 
० - ३० 
० - २० 
० -२१ 
०-२१ 
० - २३ 
० - ४८ 
० - ३० 
० -३० 
० - २० 
० - २० 


३८ 


दिनांक : २९. ११. २०१७ 


ठिकाण : पाटोदा 


गणेश निहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


० - १० 


२४६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७-१३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१८ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र . २०१७/ एलएनक्यु/सिआर / ०१/ २०१४ :- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस/ ११ / २०१४ / सीआर/ ७७ / अ२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

__ त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल. आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :-धिर्डी ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स . नं ./ ग. नं . 

क्षेत्र ( हे. आर ) 
१५ पै 

० - ४६ 
१५ पै 

० - ६७ 
१५ पै 

० - ५६ 
१५ पै 

० -३२ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०१ धिर्डी ता . आष्टी,जि .बीड 
प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव , ता . आष्टी , जि .बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
(, आर्थिक, रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव :- धिर्डी ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . 

स.नं ./ग.नं . क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही. 

परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र . क्र . ३/ 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
पाटोदा. ०४ .१२. २०१७. 

गणेश निन्हाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासाना राजापा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . १९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३, २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


[ किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

जिल्हा परिषद जालना 

नमुना नंबर २१( ई) 
म . जि .प. व पं. स .लेखा संहिता १९६८ चे नियम ६६ ( ए ) ( ८८ ) 

वार्षिक लेखे सन २०१५-२०१६ 


रक्कम रूपयात 


जमेचे लेखाशिर्ष 
सुरूवातीची शिल्लक 
एकुण महसुली जमा 
एकुण भांडवली जमा 
एकूण महसुली + भांडवली जमा 
एकूणात एकूण 


रक्कम रूपयात 
२९७३४१३२२० 
८०६९९९४८९२ 
६८०५२४७०२ 
८७५०५१९५९४ 
११७२३९३२८१४ 


खर्चाचे लेखाशिर्ष 
एकुण महसूली खर्च 
एकुण भांडवली खर्च 
एकूण महसुली + भांडवली खर्च 
अखेरची शिल्लक 
एकूणात एकूण 


७७१४३०९८६२ 
८८१२७१७११ 
८५९५५८१५७३ 
३१२८३५१२४१ 
११७२३९३२८१४ 


( श्री .जि . भि . चव्हाण ) 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
जिल्हा परिषद , जालना 


( श्री . दीपक चौधरी ) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
जिल्हा परिषद , जालना 


औ . भाग १अ - १९ 


४४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ७- १३ , २०१७ : अग्रहायण १६- २२ , शके १९३९ 


४५ 


मुख्याधिकारी नगर परिषद यांजकडून 

अधिसुचना 

कचरा नियंत्रण अध्यादेश 
जा .क्र .न.प . आरोग्य /८८३/ २०१७-२०१८ :- केंद्रशासन प्लॉस्टीक 
कचरा ( व्यवस्थापन व हाताळणी नियम २०११ ) ची अमलबजावणी करण 
कामी नगर परिषद मार्फत प्लॉस्टीक पिशवी चा (पिशव्याचे) वापर आकारमान 
व गुणवत्तेप्रमाणे किमान किंमत किती असावी हे ठरविणे त्या विषयाची 
अधिसुचना काढण्याचे शासनाने निर्देश दिलेले आहेत . 

१ ) संक्षिप्त नांव व प्रारंभ ( १ ) या नियमांना महाराष्ट्र प्लास्टीक पिशवीचे 
( कॅरीबॅग ) उत्पादन व वापर २०११ असे म्हणावे . 

२) हे नियम नगर परिषद कळंब यांचे राजपत्रक प्रसिध्दी झाल्याच्या 
दिनांकापासुन आमलात येईल . 

३ ) या नियमामध्ये संदर्भा नुसार दुसरा अर्थ अपेक्षीत नसेल तर ( क ) 
पिशव्या,(कॅरीबॅग्ज )याचा अर्थ झबला प्लॉस्टीक च्या पिशव्या नावाने परिचीत 
असलेल्या व हातात धरण्यात सोईच्या असलेल्या वेस्ट टाईप किंवा डि 
अक्षराच्या आकाराचेछिद्र करून हाताच्या मुठीत धरण्यास योग्य बनविलेल्या 
पिशव्या असा आहे . 


४ ) पिशव्याची (कॅरीबॅग्ज ) जाडी ( १ ) व्हजीन किंवा पुर्नचक्रित प्लॉस्टीक 
पासुन बनविलेल्या पिशव्यांची (कॅरीबॅग्ज )किमान जाडी ५० मायक्रॉन 
पेक्षा कमी आकार ८ x १२ इंचा पेक्षा कमी असणार नाही . 

५) कोणतीही व्यक्ती व्हर्जीन किंवा पुर्नचक्रित प्लॉस्टीक पासुन बनविलेल्या 
ज्या पिशव्याचा (कॅरीबॅग्ज ) आकार ८ x १२ इंचा पेक्षा किंवा २० X ३० 
से . मी . पेक्षा कमी असेल आणि जाडी पोट नियम २००१ मध्ये निर्देश 
केलेल्या किमान जाडी पेक्षा कमी असेल अशा पिशव्याची निर्मिती वितरण 
किंवा विक्री करणार नाही. 

६ ) पिशव्याचे (कॅरीबॅग्ज ) जाडी ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीचे वापर 
बंद करून ५० मायक्रॉन पेक्षा जास्त जाडीचे विक्री बाबत प्रचलित दरानुसार 
कॅरीबॅग्ज विक्रीचे दर निश्चीत करण्यात येईल . 

७ ) कळंब नगर परिषद स्तरावर कॅरीबॅग्ज तपासणी समिती स्थापन 
करण्यात येईल . 

८ ) कळंब शहरात ज्या व्यापा-याकडे कॅरीबॅग्ज आढळुन येईल अशा 
व्यापा -यास प्रथम ३००/ - रूपये दंड ,व्दितीय वेळी ५००/ - रूपये दंड , तृतीय 
वेळी १०००/ - रूपये दंड आकारण्यात येईल . 
कळंब , २२ डिसेंबर, २०१७ . 

श्री .एन . के .पाटील 
___ मुख्यधिकारी 
नगर परिषद , कळंब 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 
नगर पंचायत , केज जि .बीड . 

आदेश 


नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ चे 
कलम ५१ अ मधील पोटकलम (नियम ) ४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानूसार मी , जिल्हाधिकारी , बीड या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर 
करतो की , केज नगर पंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यामधून दिनांक 
१७/११/ २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 
पदाच्या निवडणूकीत खालील दर्शविलेल्या प्रमाणे त्यांच्या नावासमोर 
नमूद केलेल्या नगर पंचायती मधील अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष म्हणून निवडून 
आलेले आहेत . 


कार्यालयीन आदेश क्र . २०१७/जिबी/ डेस्क -१ / एमयुएन / कावि- ४ 
दि .०६ / १२/ २०१७. महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व ( अध्यक्ष 
पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम २००९ चे नियम ७ क व महाराष्ट्र 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


नगर पंचायतीचे नांव 


शेरा ( जर जागा राखीव 
असेल तर कोणासाठी ) 


आदित्य अशोकराव पाटील 


नगर पंचायत केज 


खुला प्रवर्ग ( सर्वसाधारण ) 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे 


नगर पंचायतीचे नांव 


शेरा ( जर जागा राखीव 


नाव 


असेल तर कोणासाठी ) 


इनामदार सोहरबेगम दलील 


नगर पंचायत केज 


बीड , ०७ डिसेंबर २०१७. 


जिल्हाधिकारी बीड 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


